मा. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील सावधि पदे 
निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१, दि.३०/११/२०१९. 


शासन निर्णय :- 

विद्यमान मंत्रिमंडळातील मा.मुख्यमंत्री व एकूण सहा मा.मंत्री महोदयांचा हापथविधी दि.२८/११/२०१९ 
रोजी झालेला आहे. त्यानुसार मा.मुख्यमंत्री सचिवाळय तसेच मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांसाठी 
संदर्भाधिन दि.३०/११/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सावधि पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. आता 
विद्यमान मंत्रिमंडळातील मा.उपमुख्यमंत्री व इतर मा.मंत्री/राज्यमंत्री महोदयांचा हापथविधी दि.३०/१२/२०१९ 
रोजी झालेला आहे. त्यानुसार मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयासाठी सावधि पदे निर्माण करावयाची 
आहेत. याकरिता मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयासाठी ६४ सावधि पदे दिनांक ३०/१२/२०१९ (म.नं.) 
पासून मंत्रिमंडळाच्या पदावधीपर्यंत निर्माण करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदावर नियुक्ती/प्रतिनियुकक्‍्तीसाठी कोणत्या संवर्गातील शासकीय / निमशासकीय कार्यालये / 
स्वायत्त संस्था / महामंडळे यातील अधिकारी / कर्मचारी वर्ग पात्र असू शकतील याबाबतचा उपमुख्यमंत्री 
कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांचा तपशील परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. तसेच 


३.  मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवर नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांना (बाहेरील उमेदवार वगळून) मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवर कार्यरत 
असेपर्यंत त्यांच्या वेतनश्रेणीतील अनुज्ञेय वेतन + इतर सर्व अनुज्ञेय भत्ते (विशेष कार्यभत्ता वाहन चाळक व 
चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांसाठी ) देय होतील. 


४. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवरील सर्व वाहन चालकांना व रजा राखीव वाहन 
चालकांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.३२७/२१, दि.२५/०६/२०१२ 
अन्वये दरमहा रु.२०००/- विशेष कार्यभत्ता देय राहील. तसेच सर्व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१२/२११२/प्र.क्र.२९/१३/२१, दि.२७/०५/२०१३ अन्वये दरमहा 
रु.३००/- विशेष कार्यभत्ता देय राहील. 
५. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी वृंदावरील वेतन, प्रवास खर्च व 
कार्यालयीन खर्च, लेखाशिर्ष “मागणी क्र. Vv - २०५२, सचिवालय सर्वसाधारण सेवा (00) (03), मंत्र्यांचा स्वीय 
कर्मचारी वर्ग (२०५२००३४),” याखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे वेतन, प्रवासखर्च, कार्यालयीन खर्च, लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक ए-१ -२०१३ - 
मंत्रिपरिषद,” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदरहू खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०/व्यय-४, 
दि.०४/०१/२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००१०४१७३५२५६१०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


mnath Namdeo Bagul 
ment Of Maharashtra, ou=General 
Department, postalCode=400032, 


Digi 
omnath Pe 
Admi 
st= 
2.5.4.20=b01714c1480a47cec5943a1¢3c73ea95af0534418¢ 
N a aa d e (0 B a U | f92d1ac844331¢4116879d, cn=Somnath Namdeo Bagul 
Date: 2020.01.04 17:21:21 +05'30' 
(सो. ना. बागुल) 


सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 


-O 


राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव/सचिव, उपमुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
खाजगी सचिव, सर्व मंत्री/राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग/का.१०, २१-अ, २२, २३-अ, २५, ३९, मंत्रालय, मुंबई. 
सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक झाखा, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई-४०० ०३२. 
१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२) सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१ (रोख), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


A 


CC AN 


mm 


GS Cc 
a 


aon 


१३) वित्त विभाग/व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती (का-२१ आस्था). 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/का-२१, 
दि.०४/०१/२०२० अन्वये उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेली सावधि पदे व 
सदर पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी कोणत्या संवर्गातील शासकीय/निमशासकीय अधिकारी/कर्मचारी 
पात्र असतील याचा तपशिल दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ.क्र पदनाम मंजूर शिंगश ज्या सवंर्गातील 
पदे अधिकारी/कर्मचारी पात्र 
आहेत त्यांचा तपशील. 
चिव २ ३ a cee 4 
: उपमुख्यमंत्र्यांचे i 31) Level in Pay Matrix 17: भारतीय प्रशासन सेवेतील 
प्रधाना सचिव / २२५००० ज्येष्ठ अधिकारी 
सचिव ब) Level in Pay Matrix 15: 
१८२२०० - २२४१०० 
क) Level in Pay Matrix 14: 
१४४२०० - २१८२०० 
२ | उपमुख्यमंत्र्यांचे | अ) Level in Pay Matrix 11 : १) भारतीय प्रशासन सेवेतील 
सह सचिव / उप ६७७००-२०८७०० ज्येष्ठ अधिकारी 
सचिव ब) Level in Pay Matrix 12: 
92 C00-208 200 
क) Level in Pay Matrix 13 : 
१२३१००-२१५९०० 
= 2) मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
ञो -२७ : ११८५००-२१४१०० मंत्रालयातील 
बण ७ ee शिफारशीने मंत्रालयातील 
कापत rr सह सचिव /उप सचिव 
अथवा राज्य शासकीय/ 
निमशासकीय सेवेतील 
समकक्ष अधिकारी 
3 | विशेष ore | २ | अ) एस-२७: ११८५००-२१४१०० मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
अधिकारी ब) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० अथवा राज्य शासकीय/ 
ड) एस-२० : ५६१००-१७७५०० निमशासकीय सेवेतील 
इ) एस-१९ : ५५१००-१७५१०० अधिकारी / बाहेरील 
ई) एस-१८ : ४९१००-१५५८०० उमेदवार 
Y) एस-१७ : ४७६००-१५११०० 
४ | 31) खाजगी सचिव ४ | 3) एस-२७ : ११८५००-२१४१०० मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
ब) एस-२५ : ७८८००-२०९२०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० अथवा राज्य शासकीय/ 
ड) एस-२० : ५६१००-१७७५०० निमशासकीय सेवेतील 
इ) एस-१९ : ५५१००-१७५१०० अधिकारी 
डी एस-१८ : ४९१००-१५५८०० 
Y एस-१७ : ४७६००-१५११०० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१ 


५ | जनसंपर्क २ | BH एस-२५ : ७८८००-२०९२०० मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
अधिकारी ब) एस-२३ : ६७७००-२०८७०० शिफारशीने माहिती व 
क) एस-१८ : ४९१००-१५५८०० जनसंपर्क 
ड) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० महासंचालनायातील 
इ) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० अधिकारी 
६ | स्वीय सहायक ३ | 3) एस-२० : ५६१००-१७७५०० मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
ब) एस-१८ : ४९१००-१५५८०० शिफारशीने शासकीय / 
क) एस-१७ : ४७६००-१५११०० निमशासकीय अधिकारी, 
ड एस-१५ : ४१८००-१३२३०० महामंडळे / स्वायत्त 
इ) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० संस्था कक्ष अधिकारी/ 
डी एस-१३ : ३५४००-११२४०० सहायक कक्ष अधिकारी/ 
Y WEL : २५५००-८११०० बाहेरील उमेदवार अगर 
समतुल्य वेतनश्रेणीतील 
मधील कर्मचारी 
नियुक्‍तीस पात्र ठरतील. 
७ | निवासी स्वीय | 3 | ओ एस-२० : ५६१००-१७७५०० मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
सहायक ब) एस-१८ : ४९१००-१५५८०० शिफारशीने शासकीय / 
क) एस-१७ : ४७६००-१५११०० निमशासकीय अधिकारी, 
ड एस-१५ : ४१८००-१३२३०० महामंडळे / स्वायत्त 
इ) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० संस्था कक्ष अधिकारी/ 
डी एस-१३ : ३५४००-११२४०० सहायक कक्ष अधिकारी/ 
ए) एस-८ : २५५००-८११०० बाहेरील उमेदवार अगर 
समतुल्य वेतनश्रेणीतील 
मधील कर्मचारी 
नियुक्‍तीस पात्र ठरतील. 
८ । सचिवांचे / सह | ७ | A एस-२३ : ६७७००-२०८७०० मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 


सचिवांचे  /उप 
सचिवांचे स्वीय 
सहायक, 
लघुलेखक 


अ) वरिष्ठ स्वीय 
सहायक 
ब)निवडश्रेणी 

क) उच्च श्रेणी 

ड) निम्नश्रेणी 


ब) एस-१८ : 
क) एस-१५ 


४९१००-१५५८०० 
: ४१८००-१३२३०० 


ड) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 


शिफारशीने मंत्रालयातील 
अथवा राज्य शासकीय / 
निमशासकीय सेवेतील, 
ळलघुळेखक (वरिष्ठ स्वीय 
सहायक / निवडश्रेणी / 
उच्च श्रेणी / निम्नश्रेणी) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१ 


९ | सहायक कक्ष | ६ | 3) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
अधिकारी ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-२० : ५६१००-१७७५०० सहायक कक्ष अधिकारी 
ड) एस-२१ : ५७१००-१८०८०० 
(उपरोक्त ब), क) व ड) साठी सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ 
वेतनश्रेणी मिळाल्यावर ) 

i लघुटंकलेखक i अ) एस-८ : २५५००-८११०० मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
शिफारशीने मंत्रालयातील 
अथवा राज्य शासकीय 
/निमशासकीय सेवेतील 
लघुटंकलेखक 

१ १ | लिपिक- | 3) एस-२० : ५६१००-१७७५०० मा.उप मुख्यमंत्री यांच्या 

टंकलेखक ब) एस-१७ : ४७६००-१५११०० शिफारशीने मंत्रालयातील 
क) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० अथवा राज्य शासकीय / 
ड) एस-६ : १९९००-६३२०० निमशासकीय सेवेतील 
( उपरोक्‍त अ), ब) व क) साठी सेवांतर्गत | लिपिक-टंकळेखक 
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ 
वेतनश्रेणी मिळाल्यावर ) 

१२ | देयक लेखापाल - अ) एस-६ : १९९००-६३२०० मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
शिफारशीने मंत्रालयातील 
अथवा राज्य शासकीय 
/निमशासकीय सेवेतील 
लिपिक-टंकलेखक 

१३ | वाहन चालक २ | 3) एस-६ : १९९००-६३२०० मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या 
शिफारशीने मंत्रालयातील 
अथवा राज्य शासकीय / 
निमशासकीय सेवेतील 
वाहनचालक अथवा 
बाहेरील उमेदवार 

१४ । जमादार i अ) एस-६ : १९९००-६३२०० मंत्रालयातील चोपदार 
गट-ड संवर्गाचे कर्मचारी 
पदोन्नतीने 

१५ | चोपदार २ | अ) एस-६ : १९९००-६३२०० मंत्रालयातील गट-ड 
संवर्गाचे कर्मचारी 
पदोन्नतीने 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१ 


१६ | नाईक/शिपाई/ १८ | ओ एस-६ : १९९००-६३२०० मंत्रालयातील तसेच 
संदेश वाहक ब) एस-३ : १६६००-५२४०० शासकीय / निमशासकीय 
क) एस-१ : १५०००-४७६०० कार्यालयातील गट-ड 
( उपरोक्त अ) व ब) साठी सेवांतर्गत | सवंर्गाचे कर्मचारी 
आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वरिष्ठ | /बाहेरील उमेदवार 
वेतनश्रेणी मिळाल्यावर ) 
एकूण ६४ 
पदे 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएन-१२१९/प्र.क्र.३००/२१ 


परिशिष्ट - “ब” 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एमआयएन-१२१४/प्र.क्र.3००/२१, दि.०४/०१/२०२० अन्वये 


बाहेरील उमेदवारांच्या नियुक्तीची कार्यपद्धती 


सध्याचे प्रचलित नियुक्‍ती नियम पद्धतीनुसार मंत्री महोदयांना स्वीय सहायक व शिपाई / संदेशवाहक 
पदांपैकी प्रत्येकी एकच पद व वाहनचालक बाहेरील उमेदवार म्हणून नेमण्याची मुभा आहे. मात्र स्वीय सहायक 
पदावर नियुक्तीसाठी सुचविलेल्या उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता कमीत कमी पदवीधारक व त्यांची वयोमर्यादा 
१९ वर्षांपेक्षा कमी व ५८ वर्षांपेक्षा जास्त असता कामा नये. 


२. वाहनचालक व शिपाई पदावरील बाहेरील उमेदवार नेमताना सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी 
कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी ४३ वर्षांपेक्ष जास्त असू नये. वाहनचालक पदावरील 
बाहेरील उमेदवारांच्या बाबतीत शौक्षणिक अर्हता किमान दहावी इयत्ता उत्तीर्ण असावी व शिपाई पदावरील 
बाहेरील उमेदवारांच्या बाबतीत शौक्षणिक अर्हता किमान चौथी इयत्ता उत्तीर्ण असावी. 


३. सर्व बाहेरील उमेदवारांची नियुक्‍ती संबंधित मंत्री महोदयांच्या /मंत्रिमंडळाच्या कालावधीपुरतीच 
मर्यादित व कंत्राटी पद्धतीची असेल. त्यांची सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता व कोणतेही कारण न दाखविता 
कधीही संपुष्टात आणण्याचा अधिकार शासनास राहील. बाहेरील उमेदवारांना शासकीय / निमशासकीय सेवेत 
सामावून घेण्याचा हक्‍क राहणार नाही. 


४. निमशासकीय संस्था, महामंडळे, स्वायत्त संस्था, इ. मधील मंत्री आस्थापेनवर नियुक्‍त झालेले 
उमेदवार, बाहेरील उमेदवार म्हणून समजले जाणार नाहीत. त्यांना प्रतिनियुक्तीवर समजून त्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती विभागाकडून निश्चित केल्या जातील. 

५. बाहेरील उमेदवारातून नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या स्वीय सहायक, वाहनचालक, शिपाई /संदेशवाहक 
यांना नियुक्तीच्या कालावधीत शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.वेतनि-१४१९/प्र.क्र.१६३(भाग- 
१)/२१, दि.१९/०९/२०१९ मधील तरतूदीनुसार खालीलप्रमाणे वेतन व भत्ते वार्षिक वेतनवाढीसह व विशेष कार्य 
भत्ते अनुज्ञेय होतील. 


अ.क्र पदनाम वेतन व भत्ते 
a , | ae एस १४ रु.३८६००-१२२८०० ही वेतनसंरचना + महागाई भत्ता + घरभाडे भत्ता + 
सहायक स्थानिक पूरक भत्ता - वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय दराने 


2. | वाहन चालक | एस ६ रु.१९९००-६३२०० ही वेतनसंरचना + महागाई भत्ता + घरभाडे भत्ता + 
स्थानिक पूरक भत्ता + वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय दराने + रु.२०००/- दरमहा विशेष 
कार्यभत्ता 


३. | शिपाई एस १ रु.१५०००-४७६०० ही वेतनसंरचना + महागाई भत्ता + घरभाडे भत्ता + 
स्थानिक पूरक भत्ता + वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय दराने + रु.३००/- दरमहा विशेष 
कार्यभत्ता. 


REKERERERERERERERERERER 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


